राज्यातील कारागृहातील महिलांसाठी 
स्वच्छता गृहाचे बांधकाम करणे या कामाचे 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३२०/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: ११ जुले, २०१४. 


वाचा 

१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 

क्र.बीएलडी/मा.मंत्री (गृह)//बेठक/९८३२/कक्ष-६(३), दि.३१.१०.२०१३. 
प्रस्तावना 

मा.मंत्री (गृह) यांचे अध्यक्षतेखाली तसेच मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे उपस्थितीत दिनांक ३० जुले, 
२०१३ रोजी “कारागृह विभागाचा आढावा” या विषयावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर 
बैठकीत मा. मंत्री (गृह) यांनी कारागृहातील महिलांसाठी स्वच्छता गृहे बांधणे याबाबतचा प्रस्ताव 
आवश्यक त्या समर्थनासह सादर करावा असे निदेश दिले आहेत. त्यानुसार अपर पोळीस महासंचालक 
व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला आहे. त्यानुसार कारागृहातील महिला अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी एकूण ४७ नवीन 
स्वच्छतागृहे बांधकामाची आवश्‍यकता आहे. सदर कामाचे उप अभियंता, कारागृह महानिरीक्षणालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ४७ नवीन स्वच्छता गृहे बांधकामाकरिता रुपये ५०,६५,४४२/- इतक्या खर्चाचे 
तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 
शासन निर्णय 

राज्यातील सोबतच्या जोडपत्रातील कारागृहातील महिला अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी एकूण 
४७ नवीन स्वच्छतागृहे बांधकाम करणे या कामाचे छाननीअंती एकूण रुपये ५०,६५,४४२/- (रुपये पन्नास 
लक्ष पासष्ट हजार चारशे बेचाळीस wad) इतक्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयाद्वारे शासन 
प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. दोन शौचालयाचे क्षेत्रफळ ८.६७ चौ.मी. असुन, बांधकाम 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३२०/तुरुंग-२ 


दर रुपये २०,६८० प्रती चौ.मी. धरण्यात आला आहे. सदर अंदाजपत्रकात ११ टक्के विद्युतीकरण, ९ 
टक्के पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम (००) (0) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०६०४१६२७१३७०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | a d r a Ore ee aetna Ishwar 


Giri, C = IN, S = maharashtra, 


Ishwar 01100? 


HOME 
ot Date: 2014.07.11 12:49:13 
Il +05'30' 


(र. ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


१. अपर पोळीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह),दक्षिण विभाग,भायखळा, मुंबई, 

३. सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

८. उप अभियंता, कारागृह महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१०. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११वा मजला, मुंबई-५, 
निवडनस्ती, (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३२०/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३२०/तुरुंग-२ चे जोडपत्र. 


अ.क्र कारागृहाचे नाव स्वच्छतागृहाची संख्या खर्च रुपये 
fa | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे ८ ८,६२,२०४/- 
२ कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कळंबा २,१५,५५१/- 
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे २ २,१५,५५१/- 
४ औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 1१ | १,०७,७७५/- 
५ नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह ४ ४,३१,१०२/- 
६ नागपूर मध्यवर्ती कारागृह 1 ee १,०७,७७५/- 
9 येरवडा खुळे जिल्हा कारागृह २ २,१५,५५१/- 
८ भायखळा जिल्हा कारागृह २ २,१५,५५१/- 
९ रत्नागिरी विशेष कारागृह २ २,१५,५५१/- 
[१० | o | पैठण खुले जिल्हा कारागृह |. त __ | १,०७,७७५/- 
faq| १ | धुळे जिल्हा कारागृह २ २,१५,५५१/- 
१२ | अकोला जिल्हा कारागृह २ २,१५,५५१/- 
१३ चंद्रपूर जिल्हा कारागृह २ २,१५,५५१/- 
१४ । यवतमाळ जिल्हा कारागृह | Tas १,०७,७७५/- 
१५ । वर्धाजिल्हा कारागृह ळा शा १,०७,७७५/- 
१६ | सावंतवाडी जिल्हा कारागृह 1 १ | १,०७,७७५/- 
१७ । परभणी जिल्हा कारागृह २ २,१५,५५१/- 
१८ । उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह |. ai १,०७,७७५/- 
१९ । नांदेड जिल्हा कारागृह 1 १ | १,०७,७७५/- 
२० | जळगांव जिल्हा कारागृह २ २,१५,५५१/- 
२१ । विसापूर जिल्हा कारागृह २ २,१५,५५१/- 
२२ । सोलापूर जिल्हा कारागृह 1 १ | १,०७,७७५/- 
२३ | सांगली जिल्हा कारागृह 1 १ | १,०७,७७५/- 
२४  । साताराजिल्हा कारागृह 1 ee १,०७,७७५/- 
२५ । कोल्हापूर जिल्हा कारागृह (हहर) a ee १,०७,७७५/- 
२६ | मुंबई जिल्हा महिला कारागृह 1 १ | १,०७,७७५/- 
एकुण PO ५०,६५,४४२/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


